महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७०९ / प्र.क्र. ३४२ / पोल १, 
मंत्रालय, दिनांक ०५ सप्टेंबर, २००९. 
वाचा :- १) शासन निर्णय,गृह विभाग, क्र.आयएसएस-१००९/प्रक्र-६०/विशा-४,दिनांक २७.०७.२००९. 
२) शासन आदेश, गृह विभाग, समक्रमांक, दिनांक २८.०८.२००९ व दिनांक ३१.०८.२००९. 
३) अपर पोलीस आयुक्‍त, दहशतवाद विरोधी पथक,, मुंबई यांचे पत्र GL. २०५५/अपोआ/ 


दविप/कोष/२००९, दिनांक ०५.०९.२००९. 


शासन शुद्धीपत्रक शुद्धीपत्रक = 


उपरोक्त दिनांक 39.02.2008 रोजीच्या शासन आदेशातील परिच्छेद-१ मध्ये नमूद 
केलेल्या श्री.आर.जी.कदम, भापोसे, पोलीस उपमहानिरीक्षक यांची पदस्थापना, पोलीस 
उपमहानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई ऐवजी, दिनांक २७.०७.२००९ रोजीच्या शासन 
निर्णयात नमूद केलेल्या, पोलीस उपमहानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, पुणे अशी सुधारित 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


८9१९०११. 
( कैलास वि.बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 

महालेखापाल-१, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मुख्य सचिव यांचे सचिव. 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 
निवडनस्ती (पोल-१) 


५ * १ *$ *१ «५ %१ HH FH OHO HO *& 


